महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. अनुदा-०११ ९/प्र.क्र.१६ ०/चार/पोल-७ ह 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९. 


विषय :- गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च, ८००, इतर खर्च, (00) (00)(99) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोळीस 
विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७००२११) (कार्यक्रम), ५३- 
मोठी बांधकामे, या तपश्ीलवर लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 
अर्थसंकल्पित अनुदान खर्च करण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, क्र. ससमा-२०१०/ प्र.क्र.४८(भाग-१/ 

का.१४६१, दिनांक ११.०६.२०१८. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दिनांक 
०८..०७.२०१९. 

3) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-आअ/ 
अर्थसंकल्प/ वार्षिक-योजना/ २०-१९/ ७२/ २०१८, दिनांक २४.०६.२०१९. 

8) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-आ/ 
अर्थसंकल्प/ वार्षिक-योजना/ २०-१९/ ७२/ २०१८, दिनांक १६.०७.२०१९. 


ज्ञापन. 


“महाराष्ट्र विनियोजन (ळलेखानुदान) अधिनियम, २०१९” /सन २०१९ वा FET. आधि. 
क्र.८) हा महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार, दिनांक ०४.०७.२०१९, यामध्ये 
प्रकाशित करण्यात आला आहे. गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च, ८००, इतर खर्च, (00) (००)(११) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण 
पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७००२११) (कार्यक्रम), ५३-मोठी 
बांधकामे, या तपज्ञीलवर लेखाशीर्षाखाली रु.४०,००,००,०००/- (रुपये चाळीस कोटी फक्त) 
इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 


२. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या प्रथम नऊमाहीकरिता डिसेबर २०१९ व्या 
FRG आवश्‍यक असणाऱ्या अनिवार्य खर्च व कार्यक्रमांतर्गत खर्च यांचा अर्थसंकल्पीत 
निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीवर वित्त विभागाकडून वितरित करण्यात आला आहे. 


३. पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी उक्त तपशीलवार लेखाशीर्षाखाली मागील 
वित्तीय वर्षात (सन २०१८-१९) वितरित केलेल्या अनुदानाचे उपयोजन प्रमाणपत्र सादर केले 
असून चालू (२०१९-२०) वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीत अनुदान वितरण करण्याची विनंती केली 
आहे. तसेच, उक्त्तपज्ञीलवार लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही असे 
त्यांनी कळविले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः . अनुदा-०११९/प्र.क्र.१ ६०/चार/पोल-७. 


४. त्या अनुसार, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, Loo, इतर खर्च, (००) (००)(११) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण पोलीस 
विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७००२११) (कार्यक्रम), ५३-मोठी 
बांधकामे, या तपश्ीीलवर लेखाशीर्षाखाली रु.२४,००,००,०००/- (रुपये चोवीस कोटी फक्त) 
इतकी रक्कम खर्च करण्यास, याद्वारे, पुढील अटींवर मंजुरी देण्यात येत आहे:- 

) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी कामांचे प्राथम्य ठरवून काम निहाय निधी वाटप 
करावा. कामांचे प्राथम्य ठरवताना प्रथम अपूर्ण कामे व त्यानंतर नवीन कामे हा 
अग्रक्रम लक्षात घ्यावा. 

२) वित्तीय साधनसंपत्तीचा विरळ प्रसार (Thin spreading of financial resources) होणार 
नाही याची काळजी घ्यावी. 

३) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका (5॥/नि., far 
विधारु किअप्र-२०१४/शरक्र.8०2/२०१३/किनियम, शगय-२, दिनांक 10.08.2094) यांचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

४) उक्त निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र शासनास (गृह विभाग) सादर करणे बंधनकारक 
राहील 

4 उक्त रु.२४,००,००,०००/- (रुपये चोवीस कोटी waa) इतकी रक्कम ही 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर पोलीस महासंचालक, म.रा., यांना 
वितरित करण्यात आली आहे. हा निधी अहारित करुन संबंधितांना वितरण करण्यासाठी 
पोलीस महासंचालक, म.रा., यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


६. गृह (पोलीस) विभागाच्या निवासी व कार्यालयीन इमारतींची सर्व बांधकामे ही महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यांच्यामार्फत करण्यात यावी आणि 
त्या प्रयोजनासाठी खर्चाचे अंदाज व नकाशे यांना प्रशासकीय मान्यता किंवा, यथास्थिती, 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता उक्त महामंडळाकडून प्रदान करण्यात येईल, असे निदेश 
शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.बेठक-१११७/ प्र.क्र.१४७/ पोल-७, दिनांक १०.०५.२०१८, द्वारे 
देण्यात आले आहेत. म्हणून, पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी उक्त निधी आहरित करुन 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., 
यांना द्यावा. 


७. याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 
१) उक्त तपशीलवार लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२२/ अर्थ-३, दिनांक 
०८.०७.२०१९, व त्याचे परिशिष्ट यांमधील संबद्ध अटींची पूर्ती झाळी आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः . अनुदा-०११९/प्र.क्र.१ ६०/चार/पोल-७. 


८. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१३१४२२४१५३२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


DN: c=IN, st=M 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 184493F 


2735ad885627, postalCod: 32, street= 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 


INumber=8538cd 1 e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b95322e 
66d2ccSedf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT O} 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 


2019.09.13 14:34:16 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 


) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 

) 

) 


कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


